नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४१)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १३ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

3) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (9) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळल तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
2022 मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार पेण नगरपरिषद, रोहा नगरपरिषद, पाळली व म्हसळा नगरपंचायत अंतर्गत 
सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू. १५.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन 
स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा संबंधित नगरपरिषद/नगरपंचायत 
राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 2022 मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा Aalto (IFSC कोड व 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४१)/का-१४११, 


खाते क्रमांक) नियोजन विभाग सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
४. या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, रायगड / कार्यान्वयीन 
यंत्रणा पेण नगरपरिषद, रोहा नगरपरिषद, पाली व म्हसळा नगरपंचायत यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४ येथील शासन 
निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व शर्तीचे पालन करावे. 
५. सदर कामांवर होणारा खर्च मागणी क्र.ओ-९, मुख्य लेखाशीर्ष-३६०४ स्थानिक संस्था व पंचायत राज 
संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, (०१)(०२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
(नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदान 
याखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥8॥७/७५॥॥०.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१९४२१३४३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

CHARUSHILA i 


£3816ecf3, postalCod. 
-A75E4CF904B78F2AE05 1843EA1BAG106A393C2B0CF60FEO3C 


2, st=Maharashtra, 
rialNumbs 
945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


2024.03.13 19:51:18 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. विभागीय आयुकत, कोंकण विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, रायगड, 
३. मुख्याधिकारी, पेण नगरपरिषद, रोहा नगरपरिषद, पाली व म्हसळा नगरपंचायत, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, 
११. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४१/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४१)/का-१४११, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
पेण व रोहा नगरपरिषद, पाली व म्हसळा नगरपंचायत जि.रायगड रु.१५.०० कोटी 


अ.क्र कामाचे नाव तालुका स. 
(लक्ष) 
शिव्या . | पेणरामवाडी शिवाजीनगर येथे गटार बांधणे. पेण २०.०० 
२. | पेण रामवाडी शिवाजीनगर येथे रस्ता तयार करणे. पेण १५.०० 
३. | पेणरामवाडी शिवाजीनगर येथे Wat मंदिरासमोर सभामंडप बांधणे. पेण १०.०० 
ग पेण रामवाडी येथे धनलक्ष्मी ते चितामण यांच्या घरापर्यंत नवीन गटार वा गा 
"| बांधणे. न 
ग पेण नगरपरिषद हद्दीतील मेहतर कालनी येथे आर.सी.सी. गटार व te i 
रस्ता करणे. 
ग पेण नगरपरिषद विठोश्वर नगर नंदीमाळ नाका येथे गटार बांधणे व पेण ne 
दुरुस्ती करणे. 
७. | पेण नगरपरिषद हद्दीतील विशीब्धर मंदिर येथे पाण्याची टाकी बांधणे. पेण १०.०० 
} पेण नगरपालिका हद्दीतील रामवाडी येथे स्मशानभूमी निवारा शोड a bass 
' | बांधणे. न 
९. | पेण नगरपरिषद हद्दीत बौद्ध विहार बांधणे. पेण २५.०० 
धं पेण नगरपरिषद हद्दीतील खालची कुंभारआळी येथे व्यायाम शाळा hae snes 
"| बांधणे. 
११. | १. | पेण नगरपरिषद हद्दीतील कोंबडपाडा येथे व्यायाम झाळा बांधणे. पेण २५.०० 
शका पेण नगरपरिषद हद्दीतील महाडीक वाडी येथील मराठी शाळा क्र. ७ ie गया 
समोरील गार्डन नुतनीकरण व सुशोभिकरण करणे 

हवा पेण नगरपरिषद कासारआळी ते छत्रपती शिवाजी चौक येथील गटारे डा a 
बांधणे. 

7 ot नगरपरिषद हद्दीतील रवी टेलर ते कासार आळीतील शिशु विकास it वता 
मंदिर शाळे कडे जाणाऱ्या रस्त्याचे नूतनीकरण करणे. 

वा पेण नगरपरिषद हद्दीतील कासार आळी येथील महाकाली मंदिराच्या गं ane 
परिसराचे सुशोभीकरण व नूतनीकरण करणे. 
पेण नगरपरिषद हदीतील प्रभाग क्रमांक १० गणेडा नगर मधील ३५० ते 

a ४०० मीटरचा रस्ता डांबरीकरण करणे. a ae 
पेण नगरपरिषद हदीतील प्रभाग क्रमांक १० Wat नगर मधील शिदे 

es चिकन सेंटर ते अशोक सावंत यांचे घर येथील गटाराचे बांधकाम करणे. 3 pias 
पेण नगरपरिषद हदीतील प्रेमनगर चिचपाडा नवीन वसाहत व महाडिक 

१८. | वाडी एरिया येथे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ओल्या व सुक्या पेण १३.०० 
कचऱ्यासाठी कचराकुंड्या देणे. 

१९. | पेण नगरपरिषद हदीतील देवनगरी येथील सर्वे नंबर १०९ चा एक गार्डन पेण २०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४१)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४१)/का-१४११, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
पेण व रोहा नगरपरिषद, पाली व म्हसळा नगरपंचायत जि.रायगड रु.१५.०० कोटी 


अंदाजित रक्‍कम 
अ.क्र कामाचे नाव तालुका 
(लक्ष) 
साठी कंपाउंड वाळ व आसन व्यवस्था करणे 
२०. | पेण नगरपरिषद हदीतील गोदावरी नगर येथे स्वागत कमान करणे. पेण १२.०० 
ss पेण नगरपरिषद हदीतील प्रभाग H.9 कुंभार आळी, नंदीमाळ नाका, घण ; 
3 ‘ 0,00 
पारिट आळी, येथे आरसीसी गटार बांधणे. 
२२. | पेण नगरपरिषद हदीतील प्रभाग क्र. १ येथे सोलार लाईट बसविणे. पेण १०.०० 
पेण नगरपरिषद हदीतील प्रभाग क्र.१ कुंभारआळी संत गोरा कुंभार 
२२३. पेण १०.०० 
चौक सुशोभीकरण करणे. 
ही पेण नगरपरिषद Sales प्रभाग क्र.१ परीट आळी संतोषी माता मंदिर i : 
री .00 
रोड येथिल गार्डन मध्ये ओपन जिम साहित्य बसविणे. 
२५. | रोहा नगरपरिषद हद्दीतील मैदानावर सोई सुविधा विकसित करणे. रोहा २००.०० 
२६. | रोहा मोहल्ला येथे व्यायामशाळा साहीत्य पुरविणे. रोहा २५.०० 
२७. | रोहा नगरपरिषद हद्दीतील सातमुशी नाल्याचे बांधकाम करणे रोहा २००.०० 
रोहा नगरपरिषद हद्दीतील डा.सी.डी.देडामुख नवीन शहर सभागृह 
२८. रोहा २००.०० 
(नाट्यगृह) बांधणे 
रोहा नगरपरिषद अंर्तगत आरक्षण क्र. १४ मधील इमारतीची उर्वरीत 
२९. रोहा २००.०० 
कामे करणे 
5 रोहा नगरपरिषद हद्दीतील कुंडलिका नदी Gata प्रकल्पातील Bas : 
७, 0,00 
शिवसृष्टी परिसर सुशोभिकरण करणे 
३१. | मुरुड नगरपरिषद हद्दीत गावदेवी पाखाडी येथे सभामंडप बांधणे मुरुड १५.०० 
पाली नगरपंचायत राम मंदिर सभागृह बांधणे व परिसर सुशोभीकरण 
३२. सुधागड २०.०० 
करणे. 
३३. | पाली हटाळेश्वर मंदिर एनएच ५४८ए आरसीसी गटार बांधणे. सुधागड १५.०० 
३४. | पाली नगरपंचायत हद्दीतील पेठेवर आरसीसी स्मशानभूमी बांधणे. सुधागड २०.०० 
३५. | पाली नगरपंचायत हद्दीतील आगारआळी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे. | सुधागड २५.०० 
३६. | पाली नगरपंचायत धुंडी विनायक नगर येथे ज्येष्ठ नागरिक भवन बांधणे. | सुधागड २५.०० 
३७. | पाली नगरपंचायत हद्दीत इलेक्ट्रीक पोल बसविणे. सुधागड १५.०० 
पाली नगरपंचायत प्रभाग क्रमांक १७ बौध्दवाडी -झाप रस्ता व गटार 
उद. सुधागड १५.०० 
करणे. 
३९. | पाली नगरपंचायत प्रभाग १७ मध्ये झाप अंतर्गत रस्ता करणे. सुधागड १०.०० 
४०. | पाली नगरपंचायत प्रभाग ११ मध्ये अंतर्गत रस्ता करणे. सुधागड १०.०० 
पाली नगरपंचायत प्रभाग क्र.४ येथील कानिफनाथ मंदिरावर सभामंडप 
४१. सुधागड १०.०० 


बांधणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४१/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४१)/का-१४११, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
पेण व रोहा नगरपरिषद, पाली व म्हसळा नगरपंचायत जि.रायगड रु.१५.०० कोटी 


अंदाजित रक्‍कम 
अ.क्र कामाचे नाव तालुका 
(लक्ष) 
४२. | पाली नगरपंचायत प्रभाग क्र. ७ मध्ये अंतर्गत रस्ता व गटार करणे. सुधागड १०.०० 
४३. | पाली नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये रस्ता व गटार करणे. | सुधागड १०.०० 
पाली नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक ५ मध्ये अंतर्गत रस्ता व गटार 
४४. सुधागड १०.०० 
करणे. 
४५. | पाली नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये अंतर्गत गटार करणे. | सुधागड १०.०० 
४६. | पाली नगरपंचायत हद्दीतील कब्रस्थान रस्ता करणे. सुधागड १०.०० 
४७. | पाली नगरपंचायत हद्दीतील पाली बुरमाळी रस्ता करणे. सुधागड १५.०० 
४८. | पाली नगरपंचात हद्दीतील तळई रस्ता करणे सुधागड १५.०० 
पाली नगरपंचात हद्दीतील पाली स्मज्ञानभूमी रस्त्याचे गटार व वाल 
४९. |_. सुधागड १५.०० 
बांधकाम करणे. 
म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील म्हसळा कुंभारआळी येथे सामाजिक 
Go, ; म्हसळा ३०.०० 
सभागृह बांधणे. 
एकूण १५००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


